उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्थेमधील कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) 
या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३ मधील 
नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ८५/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 30 मे, २०२३. 
आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील कनिष्ठ 
अधिव्याख्याता (गट-ब) पदावरील सोबतच्या विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


२. संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/संस्थेतून 
त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून 
कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित 
प्राचार्य/संचालक यांनी रुजू होण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा 
काळ SOT काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संचालक यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली झालेल्या ठिकाणी 
रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 

४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जुन, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त करण्याची 
कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे दिनांक ०१ जुले, 
२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची जबाबदारी संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 

५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक २५ 
जुन, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 

६. सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/४/.॥18॥॥8॥/७9॥[॥9.90४.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२२४४७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, HARIRAM Deak aeiby वेतात vanriarat 
VYANKATRAO Nahar, 0- Gov 
PARHATE ate 20s क ल्क 
(ह. व्यं. पऱ्हाते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ८५/मशि-१ 


२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
निवड नस्ती. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ८५/मशि-१ 


विवरणपत्र 
(शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ८५/मशि-१, दिनांक ३० मे, २०२३ सोबतचे) 

अ. eel विषय पध्य बदलीनंतरचे शि 

क्र नाव महाविद्यालय/संस्था | महाविद्यालय/संस्था 

| २ 3 v ष्‌ द्‌ 

१. | श्री.संदीप वाणिज्य प्म युसुफ | सिडनहॅम वाणिज्य ब क 
सोनवणे महाविद्यालय, मुंबई । अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 

मुंबई (रिक्‍त पदी) 

२. | श्रीम. स णि शासकोय विदर्भ ज्ञान | इस्म युसुफ णि 
ज्ञानेश्‍वर सुपले विज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 

अमरावती पदी) 

३. | डा.श्रीम. वाणिज्य एलफिन्स्टन Mey वाणिज्य व शं 
दिपाली महाविद्यालय, मुंबई । अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
गंगाधरराव मुंबई (रिक्‍त पदी) 
पवार 

४ | श्री. शेख शि शासकोय WM | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, शि 
नजोरोद्दीन विज्ञान महाविद्यालय, | मुंबई (रिक्‍त पदी) 
फकरोद्दीन औरंगाबाद 
शेख, 

५ | श्री. योगेश शि शासकोय ज्ञान | राजाराम महाविद्यालय, प 
प्रकाश विज्ञान महाविद्यालय, | कोल्हापूर (श्रीम. तंगडी 
मालचे, औरंगाबाद यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 

६ | श्रीम. बेनिता शं एलफिन्स्टन प्म युसुफ ~ 
बावतीस महाविद्यालय, मुंबई | महाविद्यालय, मुंबई (श्रीम. 
रॉड्रिक्‍्स, सावंत यांच्या बदलीने 

रिक्‍त पदी) 

७ | St श्रीम. डी. शि प्म युसुफ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, शि 
डी. सावंत महाविद्यालय, मुंबई । मुंबई (श्रीम. रॉड्रिक्स 

यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 

८ | श्रीम. रेखा णि राजाराम शासकोय ज्ञान विज्ञान शं 
रामण्णा तंगडी महाविद्यालय, महाविद्यालय,औरंगाबाद 

कोल्हापूर (श्री. मालचे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त पदी) 

९ | श्री. संजय शि राजाराम शासकोय विदर्भ ज्ञान 1 
बाळासाहेब महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, अमरावती 
जाधव कोल्हापूर (श्रीम, सुपले यांच्या 

बदलीने रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Seat क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ८५/मशि-१ 


अ. ee विषय पध्य बदलीनंतरचे eat 
क्र नाव महाविद्यालय/संस्था | महाविद्यालय/संस्था 
| x 3 v & द्‌ 
१० | डॉ.श्री.मल्लिव ति सिडनहॅम वाणिज्य व | वसंतराव नाईक शासकोय त 
र्जुन सिदराया अर्थशास्त्र कला व समाजविज्ञान 
लोणी, महाविद्यालय, मुंबई. | संस्था, नागपूर (श्री. पवार 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदी) 
११ | श्रीम. सुनेत्रा । इंग्रजी वसंतराव नाईक | शासकोय ज्ञान विज्ञान | प्रशासकोय 
संजय बडकस, शासकीय कला वब | महाविद्यालय, औरंगाबाद 
समाजविज्ञान संस्था, | (रिक्‍त पदी) 
नागपूर 
१२ | श्री. बसंत मा. शि बसंतराव क | सिडनहॅम वाणिज्य व षा 
पवार, शासकीय कला व | अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
समाजविज्ञान संस्था, | मुंबई (श्री. लोणी यांच्या 
नागपूर बदलीने रिक्‍त पदी) 
१३ | श्री.अजयकुमार शिंग राजाराम शासकोय विदर्भ ज्ञान शि 
आनंदराव महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, अमरावती 
जाधव कोल्हापूर (रिक्‍त पदी) 
१४ | श्रीम. प्र शिंगी पम युसुफ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, ग्य 
किरण गावतुरे महाविद्यालय, मुंबई । मुंबई (रिक्‍त पदी) 
HARIRAM व 
VYANKATRAO की. 
PARHATE 0000000 भव्य 
(ह. व्यं. पऱ्हाते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


